विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे 
विभाग, पुणे या कार्यालयासाठी जुन्या 
निर्लेखित वाहनाच्या बदली नवीन वाहन 
खरेदी करण्यास मंजूरी देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वाहन-२०१९/प्र.क्र.9७/१९/मशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० डिसेंबर, २०१९. 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.-प्रशामा-२०१२/(४४/१२)/मशि-३, 
दि.०१/०१/२०१६. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-वाहन-२०१६/प्र.क्र.५१/१६/विनियम,दि.२१/०१/२०१७. 
३) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. उशिसं-२०१९-२०/ 
शावाख/ प्रशा-३/७५०९, दि. ०३/०६/२०१९. 


प्रस्तावना : 

संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे व अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयांना एकूण १४ शासकीय वाहनांची 
अनुज्ञेयता संदर्भाधीन दिनांक ०१/०१/२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आली आहे. संचालक, 
उच्च शिक्षण, पुणे यांनी संदर्भाधीन दिनांक ०३/०६/२०१९ च्या पत्रान्वये विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 
पुणे विभाग, पुणे या कार्यालयाच्या निर्लेखित वाहनाच्या बदली नवीन वाहन खरेदीस मंजूरी देण्यासाठी सादर 
केलेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 

संचालक, उच्च शिक्षण,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अधिनस्त, या शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्र- 
अ मध्ये नमूद केलेले विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे विभाग, पुणे या कार्यालयासाठी त्यांच्या 
पूर्वीच्या जुन्या निलेंखित वाहनाच्या बदली नवीन वाहन खरेदी करण्यास व तदतप्रित्यर्थ येणाऱ्या 
रु.६,००,०००/- (अक्षरी रुपये सहा लक्ष फक्त) इतक्या खर्चास खालील अटींच्या अधीन राहून शासन मंजूरी 
देण्यात येत आहे.- 


१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक वाहन-२०१६/प्र.क्र.५१/१६/विनियम, दिनांक २१/०१/२०१७ च्या 
शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार, सहपत्र “अ” मधील विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे 
विभाग, पुणे या कार्यालयासाठी रु.६,००,०००/- (रुपये सहा लक्ष फक्त ) या मर्यादेत (वाहनाची 
किंमत + वस्तू व सेवा कर + टेम्पररी रजिस्ट्रेशन चार्जेस + सहाय्यभूत साहित्य (Accessories) 
इत्यादी अंतर्भूत करुन) वाहन खरेदी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०१९/प्र.क्र.७७/१९/मशि-३ 


२) झासन निर्णय, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, 
दि.०१/१२/२०१६ व क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दि. २४/०८/२०१७ च्या शासन 
निर्णयानुसार वाहन खरेदी Gem Portal वरुन विहित पध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात यावी. 

३) विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे विभाग, पुणे या कार्यालयासाठी नवीन वाहन खरेदी 
करण्याची कार्यवाही संचालक,उच्च शिक्षण, पुणे यांच्या स्तरावर करण्यात यावी. 

8) सदर खरेदी करतांना त्या संबंधीच्या नेहमीच्या कार्यपध्दती विषयी नियमांचे आणि इतर सर्व निदेशांचे 
काटेकोर पालन करण्याची जबाबदारी तसेच यामध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळल्यास 
त्याची जबाबदारी संचालक, उच्च शिक्षण यांची राहील. 

५) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.वाहन-२०१३/प्र.क्र.४६/१३/निनियम, दिनांक ०३/१०/२०१७ मधील 
सूचनांनुसार वाहन आढाव्या अन्वये संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे व त्यांच्या अधिनस्त 
कार्यालयाकरीता अनुज्ञेय ठरविण्यात आलेल्या सर्व १४ वाहनांची माहिती महावाहन संगणक 
प्रणालीवर नोंदविण्यात यावी. 

६) नवीन वाहन खरेदीनंतर जुन्या वाहनाची नोंद महावाहन प्रणालीवरुन नष्ट करुन नवीन वाहनाची 
नोंदणी त्या ठिकाणी करण्यात यावी. 


२. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.डब्ल्यु-२,२२०२ सर्वसाधारण शिक्षण ८० सर्वसाधारण ००१ 
संचालन व प्रशासन, (00)(02) उच्च शिक्षण संचालनालयाचे बळकटीकरण करणे (अनिवार्य) (२२०२ २६५९) 
५१, मोटार वाहने या लेखाशिर्षाखालील सन २०१९-२० मधील मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


3. सदर शासन निर्णय, fea विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३८६/२०१८/विनियम, 
दिनांक ११/०७/२०१८ व अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ४१९/१९/व्यय-५, दिनांक २५/०६/२०१९ अन्वये त्या 
विभागाने दिलेल्या संमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९१२१०१६१४०१६३०८ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Hemantkumar Pandharinath Baviskar 


H e m an t ku m ar DN: CN = Hemantkumar Pandharinath Baviskar, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU 


Pandharinath Baviskar खरडा 


(हे. पं. बाविस्कर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०१९/प्र.क्र.७७/१९/मशि-३ 


२. महालेखापाल लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
३. महालेखापाल लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

५. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे विभाग, पुणे. 


६. कक्ष अधिकारी (साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


७. निवड नस्ती ( मशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०१९/प्र.क्र.9७/१९/मशि-३ 


सहपत्र “अ” 


विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांच्या वापरातील निर्लेखित वाहनाचे विवरणपत्र. 
(शासन निर्णय, क्रमांक-वाहन-२०१९/प्र.क्र..9७/१९/मशि-३, दिनांक: १० डिसेंबर, २०१९ सोबतचे विवरणपत्र.) 


अ.क्र. विभाग/जिल्हा | वाहन वापरणाऱ्या कार्यालयाचे नाव Fra वाहनाचा क्रमांक 
शि पुणे विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे | एमएच-१२-डब्ल्यू-४५९३ 
विभाग, पुणे 
H e m a ntk uU m a r Digitally signed by Hemantkumar Pandharinath 


DN: CN = Hemantkumar Pandharinath Baviskar, C 
4 1 = IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
Pandharinath Baviskar jjstarasina Ov» "ner या €dveston 
Department 
Date: 2019.12.10 16:18:48 +05'30" 


(हे. पं. बाविस्कर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


